राज्यात ई-चलान प्रकल्प राबविण्यासाठी 
सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या 
मे.केपीएमजी कंपनीस दि. १०.०९.२०१६ 
ते दि. ०९.११.२०१६ या दोन महिन्याच्या 
कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक 
अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र. क्र. १५७/ भाग-१/ पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० मार्च, २०१७. 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- सीसीटी-३६१६/प्र. क्र. १५७/ भाग-१/ पोल-३ , 
दिनांक २९.०३.२०१७ 


शासन शुद्धीपत्रक : 


राज्यात ई-चलान प्रकल्प राबविण्यासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे.केपीएमजी 


कंपनीस उक्त संदर्भाधिन दिनांक २९.०३.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १०.०९.२०१६ ते 


दिनांक ०९.११.२०१६ या दोन महिन्याच्या कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे रु.२५,७०,२५०/- एवढ्या 


रक्कमेचे देयक अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि सदर शासन निर्णयामधील 


तक्त्यातील स्तंभ A मधील दिनांक १०.०९.२०१६ ते दिनांक ०९.१०.२०१६ व दिनांक १०.१०.२०१६ ते 


दिनांक ०९.११.२०१६ या कालावधीकरीता स्तंभ N मध्ये दर्शाविळेळी रक्‍कम प्रत्येकी रु.१२,८५,१२५/- 


एवढी होत नसून ती रु.१२,८५,१२६/- एवढी होत आहे. त्यामुळे सदर दोन महिन्याच्या कालावधीची 


एकुण रक्‍कम देखील रु.२५,७०,२५२/- एवढी होत आहे. त्यानुषंगाने सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद 


क्र.१ मध्ये नमूद रु.२५,७०,२५०/-(अक्षरी रुपये पंचवीस लाख सत्तर हजार दोनशे पन्नास) ऐवजी 


रु.२५,७०,२५२/- (अक्षरी रुपये पंचवीस लाख सत्तर हजार GIA! बावन्न) असे व तक्त्यातील स्तंभ ॥ 


मधील दिनांक १०.०९.२०१६ ते दिनांक ०९.१०.२०१६ व दिनांक १०.१०.२०१६ ते दिनांक ०९.११.२०१६ 


या कालावधीकरीता स्तंभ N मध्ये दर्शविलेली रक्‍कम प्रत्येकी रु.१२,८५,१२६/- अशी वाचण्यात यावी. 


तसेच स्तंभ ॥ मध्ये दर्शविलेली एकुण रक्‍कम रु.२५,७०,२५०/- ऐवजी रु.२५,७०,२५२/- अशी 


वाचण्यात यावी. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र. क्र. १५७/ भाग-१/ पोल-३ 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०३३०१८०३२३३४२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dhiraj K Abhang 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


D h 7 क K Ab h Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
7 | raj 7 ठे Nn g 2.5.4.20=b83edfcbaa0fddb5983e8303bccd9a96ef7cc 
55853b8b44 9ff8dc53d69f1618d, cn=Dhiraj K Abhang 
Date: 2017.03.30 18:06:15 +05'30' 


(धीरज कां. अभंग) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१०.वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

११. मे.केपीएमजी, अँडव्हायझरी सर्व्हिसेस प्रा.लि., मुंबई. 

१२.अवर सचिव, अर्थ-२ We विभाग. 

१३.निवडनस्ती, पोल-३. 


Cc Av A  -0 


o~ 
ae 
. 


one G&G ™&M 


KKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


